सन 2022-23 या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय अनुदाने. 
मागणी क्र.एल-२,"२०५३, जिल्हा प्रशासन-०९३ 

जिल्हा आस्थापना (०६) (०१) पंच, सरपंच, सचिव, 
अशासकीय सदस्य इत्यादींना प्रशिक्षण - राज्यक्षेत्र, 
३१-सहायक अनुदान (वेतनेतर) (लेखाशीर्ष क्र. २०५३०५७४) 
(आठवा हप्ता) 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अनुग्रा २०२२/प्र.क्र.१४ /आस्था-१५ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मुंबई- ४०० ००१. 
दिनांक : २३ मार्च, २०२३. 


वाचा - 


शासन निर्णय क्रमांक : अनुग्रा २०२२/प्र.क्र.१४ /आस्था-१५,दि. १०.०३.२०२३. 
शासन शुध्दीपत्रक: - 
उपरोक्त दिनांक १० मार्च, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये ११ पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्रे यांना 
आठव्या हप्त्याकरिता३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दीष्टाकरिता रु. ७६५.०३ हजार (रुपये सात 
लक्ष पासष्ट हजार तीस फक्त ) इतका वितरित करण्यात आला आहे. परंतु सन २०२२-२३ च्या सुधारित 
अर्थसंकल्पिय अंदाजामध्ये सदर लेखाठशीर्षांतर्गत वेतनेतर उद्दीष्टाकरिता रु . २५५०.०० हजार ( रुपये 
पंचवीस लक्ष पन्नास हजार फक्त) इतका निधी सुधारित करण्यात आला आहे . त्यामुळे आठव्या 
हप्त्याकरिता वितरित करण्यात आलेल्या सोबतच्या निधी वितरण परिशिष्टामध्ये विभागीय आयुक्‍त 
अमरावती यांना वितरित केलेला निधी रु. १६४.७९ (रुपये एक लक्ष चौसष्ट हजार Uda! नव्वद फक्‍त ) 
याऐवजी रु. १६४.६९ हजार (रुपये एक लक्ष चौसष्ट हजार Peal नव्वद फक्‍त) असा वाचावा. 
सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०३२३१७२३५७८३२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
URMILA ० ळल णी 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
JOS H | रि a 
Date: 2023.03.24 10:38:47 +05'30' 
(उर्मिला जोशी ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत 
१. महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रज्ञासन प्रबोधिनी, बाणेर रोड , पुणे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अनुग्रा २०२२/प्र.क्र.१४/आस्था-१५ 


२. विभागीय आयुक्त , सर्व (प्रत्येकी २ प्रती) 

३. संचालक राज्य ग्रामीण विकास संस्था (यशदा), बाणेर रोड, पुणे 

४. उप आयुक्त (आस्था), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोकण, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती व नाशिक. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोकण, पुणे, औरंगाबाद,नागपूर , अमरावती व नाशिक. 

६. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र - १, मुंबई. 

७. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र -२, नागपूर. 

८. वित्त विभाग , कार्यासन क्र. अर्थ-१७/व्यय-१५ 

९. प्राचार्य, पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र, (सर्वी . 

१०. कार्यासन क्र. वित्त-१, वित्त-६, वित्त-७ ग्राम विकास विभाग (२ जादा प्रतींसह) 

११.निवड नस्ती का .क्र. आस्था-१५, ग्राम विकास विभाग . 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अनुग्रा २०२२/प्र.क्र.१४ /आस्था-१५ 


शासन शुध्दीपत्रक क्र.अनुग्रा २०२२/प्र.क्र.१४/आस्था-१५, दि. २३ मार्च, २०२३ 
सन २०२२-२३ या कालावधीतील आठव्या हप्त्याचे वितरण शुध्दीपत्रक  (रु.हजारात) 


हड यय यया 
___ 
ae 
ae 
cs 
a 
शि 31) +9)4%)+8)+8)+3) 


Digitally signed by URMILA JOSHI 
DN: cn=URMILA JOSHI, o=RURAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

ou, email=usyoj4.rdd-mh@nic.in, 


c=IN 
J O S H | Date: 2023.03.24 10:39:19 +05'30' 


(उर्मिला जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन . 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


